सन २०१८-१९ च्या दुष्काळी परिस्थितीत 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत वैरण 
उत्पादन कार्यक्रम. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.एफडीआर-२०१७/प्र.क्र.१६७/पदुम-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ जानेवारी, २०१९. 


वाचा :- १. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा समक्रमांकाचा शासन 
निर्णय दि.२३.१०.२०१८ 


२. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. 
एफडीआर- २०१७ /प्र.क्र १६७ / पदुम-४, दि.१५.११.२०१८ 


शासन परिपत्रक 


राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती विचारात घेता, VARS चारा उपलब्ध होण्यासाठी राष्ट्रीय 
कृषि विकास योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थी तसेच, जलाशयाखाळील / तलावाखालील / लाभक्षेत्र 
जमिनीवर विविध वैरण पिकांचे उत्पादन घेण्यासाठीच्या योजनेस वाचा येथे नमुद दि.२३.१०.२०१८ व 
दि.१५.११.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली असून, या 
कार्यक्रमासाठी दोन टप्प्यात एकूण रु. 34.00 कोटी एवढा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. 


तसेच, वाचा येथील दि.१५.११.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०१८-१९ मध्ये रब्बी व 
उन्हाळी हंगामासाठी जलाशयाखालील / तलावाखालील गाळपेर क्षेत्र नाममात्र दराने भाडेपट्टयावर 
देऊन वैरण पिकांचे उत्पादन घ्यावयाचे आहे. 


सदर कार्यक्रमाची तातडीने अंमलबजावणी होणाच्या दृष्टिने, दि.१५.११.२०१८ च्या शासन 
निर्णयान्वये कालबध्द कार्यक्रम आखून देण्यात आळेला असून, स्थानिक परिस्थितीनुसार या कालबध्द 
कार्यक्रमात आवश्‍यक तो बदल करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांना प्रदान 
करण्यात आलेले आहेत. 


या पुढील काळात देखीळ अधिक प्रमाणात गाळपेर क्षेत्र उपलब्ध होणार असल्याने, आगामी 
उन्हाळी हंगामापर्यंत सदरचा कार्यक्रम त्याच बरोबर अन्य सिंचन सुविधा उपलब्ध असलेले वैयक्तिक 
लाभार्थी तसेच, जलाशयाखालील / तळलावाखालील / लाभक्षेत्र जमिनीवर वैरण उत्पादन घेण्यासाठी 
लाभार्थ्याची निवड करुन, त्यांना विविध वैरणीची बियाणे व खते या निविष्ठांचा पुरवठा करुन मोठया 
प्रमाणात वैरण उत्पादन होईल असे पहावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एफडीआर-२०१७/प्र.क्र.१६७/पदुम-४, 


या कार्यक्रमांतर्गत दोन हेक्‍टर मर्यादेच्या अधिन राहून, गोपालन संस्थांना देखील लाभ देण्यात 
यावा. 


संबंधित विभागाचे प्रादेशिक सहआयुक्त Wass यांनी त्यांच्या विभागांतर्गत सर्व जिल्हयांचा 
या योजनेचा वेळोवेळी सविस्तर आढावा घेऊन, अधिकाधिक गाळपेर क्षेत्रावर तसेच, वैयक्तिक 
लाभार्थ्यांच्या क्षेत्रावर वैरण पिकांची लागवड होऊन अधिकाधिक वैरण उत्पादनाचे उद्दिष्ट साध्य करावे. 


सदर APA परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०१०५११२५२९५००१ असा आहे. हा 
शासन परिपत्रक डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Digitally signed by Vijay K. Chaudhari 
Date: 2019.01.05 11:34:39 +05'30' 
(विजय चौधरी) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सर्व विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य 

६. मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव (मदत व पुनर्वसन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. सचिव, (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमण प्राधीकरण, मुंबई. 

१०. आयुक्‍त WAI, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे 

११. आयुक्‍त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत, पुणे 

१२. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१३. सर्व जिल्हाधिकारी 

१४. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१५. उपसचिव (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / लेखा परिक्षण, मुंबई / नागपूर. 
१७. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एफडीआर-२०१७/प्र.क्र.१६७/पदुम-४, 


१८. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

१९. सर्व अधिक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

२०. सर्व जिल्हा पश्ञुसंवर्धन उपआयुक्त, 

२१. सर्व जिल्हा Wa अधिकारी, जिल्हा परिषद 

२२. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी. 

२३. सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग / मृदसंधारण विभाग. 
२४. निवड नस्ती, पदुम-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


